मौजे मोह खु. (ता.विक्रमगड, जि.पालघर) येथील 
नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि - २०२३/प्र.क्र. २१०/पापु १० 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०९ जुन, २०२३. 
वाचा - 


१) शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०. 
२) शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८ (भाग-२)/पापु-१०, दिनांक १० मार्च, २०२१. 
३) शासन निर्णय क्रमांक जेजेएम-२०२१/प्र.क्र.११५/पापु-१०, दिनांक Qo ऑक्टोबर, २०२१. 

४) शासन निर्णय, क्रमांक ग्रापाधो २०१८/प्र.क्र.१८१/ पापु -०७, दिनांक २९ जून,२०२२. 
) 
) 


५) शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०२२/प्र.क्र.८१/पापु-१०, दिनांक 02 मे, २०२२. 
६) जल Tal FATS, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र दिनांक २१.०६.२०२२ व दिनांक 
०८.१२.२०२२ 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश जा.क्र. 
जिपपा/ग्रापापु/जजीमि/प्रमा/३६/२२, दिनांक ०४.०२.२०२२. 
८) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर यांचे सुधारित 
तांत्रिक मंजूरी आदेश जा.क्र.पाजिप /ग्रापापु/वशी/२२६/२०२३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांचे पत्र क्र. ग्रापापु(/पाजिप/ताझा-२/ 
वशी/१०२, दिनांक २४.०३.२०२३. 

प्रस्तावना :- 

मौजे मोह खु. (ता. विक्रमगड, जि.पालघर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
संदर्भीय क्रमांक ७ येथील आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांनी मुळ 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. तथापी सदर योजनेच्या कामाच्या जादा दराच्या निविदा प्राप्त 
झाल्यामुळे व वाढीव वस्तु व सेवा करामुळे योजनेच्या खर्चात वाढ झाली आहे. कार्यकारी अभियंता, 
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर यांनी संदर्भ क्रमांक ८ अन्वये प्रस्तुत योजनेच्या 
अंदाजपत्रकास सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, पालघर यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधिन पत्र क्रमांक ९ अन्वये शासनास सादर केला होता. 
तद्नुषंगाने प्रस्तुत योजनेच्या आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि - २०२३/प्र.क्र. २१०/पापु-१० 


शासन निर्णय :- 


जल जीवन Far कार्यक्रमातंर्गत मौजे मोह खु. (ता. विक्रमगड, जि. पालघर) येथील नळ पाणी 


पुरवठा योजनेच्या रु. ६७.०८ लक्ष (ढोबळ) (अक्षरी रुपये सदुसष्ट लक्ष आठ हजार HH ) एवढ्या 


सुधारित किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटीच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


अटी 


. उपरोक्त नमुद सुधारित किंमतीत योजनेची सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. 


या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता 
देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित 


कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, पालघर यांच्याकडून 
योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे, या आडायाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार 
राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी 
आणि अज्ञा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते 
सुधारण्यात यावेत. 

ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) या साठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी,योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 


. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा 


परिषद) योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 


. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या 


देखाभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/nonpayment 
of electricity of bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना 
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ करण्याची 
जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहील. 


. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि - २०२३/प्र.क्र. २१०/पापु-१० 


८. जल जीवन Farm कार्यक्रमातंर्गत प्रशासकीय खर्च अनुज्ञेय नसल्याने सदर योजनेच्या 
सुधारित अंदाजपत्रकातील ४ टक्के प्रशासकीय खर्च वगळण्यात यावा. 
९. केंद्र व राज्य शासनामार्फत वस्तु व सेवा कराबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचना 
व शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना 
अनुज्ञेय वस्तु व सेवा कराच्या रकमेची अदायगी करण्यात यावी. 
१०.प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केळी जाणार नाही याची जबाबदारी 
जिल्हा परिषदेची राहील. 
०२. या योजनेचा सुधारित किंमतीतील वाढीव खर्च रु. ७.९२ लक्ष (अक्षरी रुपये सात लक्ष ब्याण्णव 
हजार फक्त) हा जल जीवन Fa कार्यक्रमांतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे 
मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 
०३. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग- 
मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
देण्यात येत आहेत. 
०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१५१२३८०१६२२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by PRASAD SWAMI 


IN, oO=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ‘WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=aaf002dc55f52d8292cd1b600e0a8 
Ob7cf51b57c6f840c909c76407640c157f4, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

INumber=8D84D41A9008354A0AF034 
B551119753B7D1C967B179AC7110EAA186 
7A160049, cn=PRASAD SWAMI 


Date: 2023.06.13 11:26:29 +05'30' 


(प्रसाद स्वामी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 
मा. विधानमंडळ सदस्य (सवी 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


AN 
ee वाळ “न 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि - २०२३/प्र.क्र. २१०/पापु-१० 


६) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 
७ जिल्हाधिकारी, पालघर. 
) 
) 


८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 

९) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१०) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 

99) Fart संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FIM, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१२) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोकण प्रादेशिक विभाग, ठाणे. 

१३) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे 

१४) संचालक(वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 

१५) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 

१६) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, पालघर. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर. 

१८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) कार्यासने (पापु-०४, ०६,०७,१०,१३,१८,१९ व 20), पा. पु. व स्व. वि.,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

२३) निवड नस्ती कार्यासन पापु-१०. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


